RET. क्र. ६६ ; रजिस्टई नं. एमएच/एमआर/साऊथ-२२९/२००६-०८ 


) 
सन्पमेद जयते 


महाराष्ट टाय सल टाजापत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


शुक्रवार, मार्च ३०, २००७/चैत्र ९, शके १९२९ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक विले आहेत. 


भाग चार-ब | 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम ब आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम ब आदेश. 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० मार्च २००७. 
अधिसूचना 

मुंबई दारुबंदी अधिनियम, १९४९. 

क्रमांक बीपीए. ११०७/सोआर-५/१/इएक्ससी-३.-- मुंबई दारुबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई 
२५) च्या कलम १०५ च्या पोटकलम १ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा बापर करून महाराष्ट्र 
शासन. शासन अधिसूचना, गृह विभाग, क्र, एआरएम. १०९६/२१/२/इएक्ससी-३, दिनांक १३ सप्टेंबर १९९६ 
(यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ' असा केला आहे ) मध्ये दिनांक ९१ एप्रिल २००७ पासून खालीलप्रमाणे 
सुधारणा करीत आहे, ते असे :--- 


(५६१०) 
भाग चार-ब--९८ [किंमत : रुपये ३.००] 


UR महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा. मार्च ३०, २००७ /चैत्र ९, शके १९२९ [भाग are 


उक्त अधिसूचनेच्या सोबतच्या अनुसूचीतील -- 
(१) नोंद क्र. १-(अ) मधील उपनोंद (ब) मधील मजकुराऐवजी खालीलप्रमाणे मजकूर समाविष्ट 
करण्यात यावा :-- 
उपनोंद (ब ) — | 
मद्यार्काची तित्रता ८.७" प्रुफ निर्मिती मूल्याच्या १२५ टक्के किंवा 
स्पीरीट (4% V/V )पेक्षा जास्त रु. २०/- प्र.ब.लि. यापैकी जे जास्त 
परंतु १४ प्रुफ स्पीरीटपेक्षा जास्त असेल ते. 
नसल्यास (८% V/V) 


(२) नोंद क्र. ७ मधील स्तंभ (३) मध्ये TT ५५.००” या अक्षरे आणि अंकाऐबजी 
“ रुपये ६०.०० ” ही अक्षरे व अंक समाविष्ट करण्यात यावीत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


गौ. जो. रसाळ, 
शासनाचे उप सचिव. 


भार्ग-धार-ब] महाराष्ट्रं शासन राजपत्र, असा., मार्च ३०, २००७ /चैत्र ९, शके १९९९ ष्श्र 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 30th March 2007. 
NOTIFICATION 
Bompay Prouigition Act, 1949, 


No. BPA. 1107/GR-5/1/EXC-3.— In exercise of the powers conferred by 
sub-section(2) of section 105 of the Bombay Prohibition Act, 1949 (Bom, 
XXV of 1949), the Government of Maharashtra hereby is pleased to amend, 
with effect from the 1st Apri] 2007, the Government N otification, Home 
Department, No. ARM. 1096/21/2 /EXC-3, dated the 13th September 1996 
(hereinafter referred to as “ the said notification ”), as follows, namely :-- 


In the Schedule appended to the said notification, — 


(i)in entry 1-A, for sub-entry (0), the following sub-entry shall be 
substituted, namely :-- 


“(b) having alcoholic strength 125 per cent. of the 
exceeding 8.75 ( 5% v/v ) manufacturing cost or 
proof spirit but not Rs.20.00 per bulk litre, 
exceeding 14 proof whichever is higher. ”. 


spirit (8 per cent. v/v) 
(ii) in entry 7, in column (8), for the word and figures “ rupees 
55.00 ” the word and figures “ rupees 60.00 ” shall be substituted, 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


G. J. RASAL, 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार-ब---९९ 


